राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही 
कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून 
नियुक्त केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस 
१.८.२०२३ ते १९.९.२०२३ मध्ये केलेल्या 


कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ डिसेंबर, २०२३. 


१. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्रिमिनळ रिट पिटीशन क्र.२११०/२०१४ वरील 
दि.१३.०८.२०१४, दि.२१.१०.२०१५, दि.२४.०२.२०१६, दि.२१.०९.२०१६, 
दि.३०.११.२०१६, दि.१४.१२.२०१८, दि.११.०२.२०१९ व दि.०४.०३.२०१९ रोजीचे आदेश. 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रिमीनल Re faders क्र.५३९/१९८६ वरील दि.२४.०७.२०१५ रोजीचा 


न्यायनिर्णय. 


३. माहिती तंत्रज्ञान विभाग व मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि.यांच्या दरम्यान झालेला 
करार दि.२०.३.२०१८. 

४. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय क्र. ७&)-मातंस ०८०/४/२०१४- 0/0 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४, दि.१९.०७.२०१७, दि.०९.१०.२०१७, 
दि.२०.०३.२०१८, दि.०९.०५.२०१९, दि. २४.४.२०२३. व दि.५.१०.२०२३ 

५. झासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.१३०/पोल-३, दि.१४.११.२०१९. 

६. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.१३०/पोळ-३, दि.११.१२.२०१९. 

७. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि.०३.०२.२०२१. 

८. शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि.०१.०८.२०२२. 

९. शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि. १२.७.२०२३, 

१०. शासन निर्णय क्र.सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३, दि. १.११.२०२३. 

११. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.लि., यांचे दि.५.९.२०२३ व दि. १२.१०.२०२३ रोजीचे पत्र. 

१२. अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स.) यांचे पत्र क्र. पोमसं/१७/६१६२/पो.स्टे.७७॥/ 
प्रकल्प/७७/२०१९, दि.३१.१०.२०२३. 

प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व पोलीस 


ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत 
करण्यास मान्यता देण्या आळी आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दि.२०.१२.२०१९ च्या पत्रान्वये 
राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. पीडब्ल्युसी या 
सल्लागार कंपनीची नियुक्‍ती केली असून सदर कंपनीस पोलीस महासंचालक कार्यालयामार्फत कार्यादेश 
देण्यात आले. संदर्भ क्र.9 येथील शासन निर्णयान्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या ६ वरिष्ठ सल्लागारांना १ 
Man-month साठी Milestone तत्वावर दि.१५.१०.२०२० ते प्रकल्प पुर्णपणे कार्यान्वित (Go-live) होईपर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्याबाबतच्या प्रकल्पासाठी सल्लागारांना मुदतवाढ देण्यामध्ये खंड पडला असल्याकारणाने संदर्भ क्र.८ 
येथील शासन पत्रान्वये प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी कंपनी यांना कार्यादेश देण्यात आले व संदर्भ क्र.९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३ 


येथील शासन पत्रान्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या १ वरिष्ठ सल्लागार व १ सल्लागार यांना १९.९.२०२३ पर्यंत 
Man-month तत्वावर नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र.११ येथील पत्रांन्वये मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.लि. या कंपनीने राज्यातील पोलीस 

ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून दि.१.८.२०२३ ते दि.१९.९.२०२३ मध्ये 
केलेल्या कामाबाबत देयक सादर केले आहे. तसेच संदर्भ क्र.१२ येथील पत्रान्वये अपर पोलीस 
महासंचालक (नि. व. स.) यांनी प्रकल्प सल्लागार मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या १ वरिष्ठ सल्लागार व १ उप 
सल्लागार यांनी दि.१.८.२०२३ ते दि.१९.९.२०२३ मध्ये केलेल्या कामाचे देयक अदा करणेबाबत शासनास 
विनंती केली आहे. त्यानुसार सदर देयक अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे. पीड॒ब्ल्युसी कंपनीची प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. झासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय H.GAD- 
मातंस ०८०/४/२०१४-0/0 माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, दि.०९.०५.२०१९ व दि.२४.४.२०२३ व 
दि.५.१०.२०२३ अन्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आळे आहे. त्यानुसार 
राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीने दि.१.८.२०२३ ते 
दि.१९.९.२०२३ मध्ये पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी खालील तपशिलप्रमाणे (मानधन, इतर खर्च व 
वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.९,१५,८६८/- (रुपये नऊ लाख पंधरा हजार आठडो अडुसष्ट फक्त) इतक्या 
रकमेचे देयक मे.पीड॒ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


Maharashtra Police Station CCTV (1.8.2023 to 19.9.2023) 


Period | Resou | Billing | Man | Deploy | Applic | Total GST Sub OPE | Total 
rce Designa | Mont ment able Applic @ Total | Clai | Amou 
Name tion h (Percent | Amoun able 18% (INR) | med nt 
Rate age) t per Amou (INR | (INR) 
new Resour nt ) 
(INR) ce (INR) 
(INR) 
for the 
mentio 
ned 
period 
A णि C i E F=D*E G H I=G+ J = 
=18% H I+J 
of G 
Aug. Piyus | Senior 2,77,2 | 100% 2,77,20 | 4,75,2 | 85,53 | 5,60,7 i 5,60,7 
2023 h Consult | 00 ० oo 6 36 36 
Chava | ant 
n 
Makra | Associat | 1,98, | 100% 1,98,0 
nd e 000 00 
Choug | Consult 
ule ant 
1.9.20 | Piyus | Senior | 2,77,2 | 63.33% | 1,75,56 | 3,00,9 | 54,172 | 3,55,1 i 3.5591 
23 to h Consult | 00 ० 60 32 32 
19.9.2 | Chava | ant 
023 n 
Makra | Associat | 1,98, | 63.33% | 1,25,40 
nd e 000 0 
Choug | Consult 
ule ant 
Total 7,76,1 | 1,39,7 | 9,15; Hl 9,15; 
60 08 868 868 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६२०/प्र.क्र.०४/भाग-१/पोल-३ 


२. अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ wy मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सह़्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 
ब) संदर्भ क्र.११ अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कम देण्यात येत 
आहे. सदर रकमेमध्ये १८% वस्तू आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 
क) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली 
आहे असे निदर्शनास आल्यास अशी जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा 
अधिकार शासनास राहील. 
ड) सदर देयके आयकर व इतर WAS कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोळीस, (००) 
(०१) जिल्हा पोलीस बल, (२०५५०१६८), १३-कार्यालयीन खर्च" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
षु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१३१७३६४००५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443 


efec55f07e98dc173423779d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


KA B A R F serialNumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A468 
1399FE663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI 
SANJOG KABARE 
Date: 2023.12.13 17:36:28 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 
८. कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती / पोल-३. 


समसमान 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


